महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीम 
अंमलबजावणीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 
शासकीय अधिकाऱ्यांना सन्मानपत्र देवून गौर्राबणे. 


महाराष्ट्र शासन 
se [वभाग 
शासन निर्णय,क्रमांक-तंमुगा १००९/सीआर-३४/पोल-१५, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक - ६ मे, २००८. 


वाचा- शासन निर्णय, क्रमांक एमआयएस १००७/सीआर-२३८/पोल-८, दिनांक १९ जुलै,२००७. 


शासन निर्णय- दिनांक १९ जुले, २००७ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १५ ऑगस्ट, २००७ पासून राज्या? 
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. या मोहिमेत व्यापक लोकसहभाग अपाक्षर 
असून, मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रभावीपणे कार्य करण्याचं 
आवश्यकता आहे. महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीम आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये प्रभावीपणे राबबिण्यासाठा 
उक्त दिनांक १९ जुलै, २००७ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हास्तरीय कार्यक्रम समिती, तालुकास्तरावरीत' 
समिती ब पोलीस ठाणेस्तरावरील समिती अशा समित्या अनुक्रमे जिल्हाधिकारी, तहसीलदार ब पोलीस टण 
प्रमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमधील अधिकाऱ्यांनी आपल्या 
कार्यक्षेत्रामध्ये महात्मा गांधी तंटा मुक्‍त गाव svete यशस्वी अंमलबजावणीसाठी तंटामुक्‍त गाव ater” 
येणाऱ्या सर्ब अडचणीचे निराकरण करुन त्यांना त्यांच्या कार्यासाठी प्रोत्साहन द्यावयाचे आहे. तसेच विभागोय 
आयुक्‍त आणि विशेष पोलीस महानिरीक्षक (परिक्षेत्रे) यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात मोहिमेच्या अंमलनजावणोचा 
बेळोबेळी आढावा घेवून प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची आहे. नेहमीच्या प्रशासकोय कामकाजापेक्षा या 
मोहिमेतील कामकाज हे वेगळया स्वरुपाचे असल्याने प्रशासकीय ब पोलीस यंत्रणेस व्यापक लोकसंवाद साथू- 
समर्पितपणे काम करावे लागणार आहे. त्या दृष्टीने मोहिमेत सर्वोत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या प्रशासकीय व पोलोग् 
अधिकारी/कर्मचा-यांना सन्मानपत्र देवून गौरविण्याचा शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 


१) महसुली विभाग- राज्यातील सहा महसुली विभांगांपैकी ज्या महसुली विभागात महात्मा गांग 
तंटामुक्‍त गाव मोहिमेची सर्वोत्कृष्ट अंमलबजावणी होईल म्हणजेच त्या विभागातील एकूण ग्रामपंचायनांच्यः 
तुलनेत सदर मोहिमेच्या अंमलबजावणी वर्षात तंटामुक्त गावांची टक्केवारी सर्व विभागांपेक्षा आंधक असेल 
अशा विभागाच्या विभागीय आयुक्तांना त्यांनी केलेल्या सर्वोत्कृष्ट कार्याबद्दल सन्मानपत्र प्रदान करण्यात येईल. 


२) पोलीस परिक्षेत्र- राज्यातील स पोलीस परिक्षेत्रांपैकी ज्या पोलीस परिक्षेत्रामध्ये महात्मा गा£' 
तंटामुक्‍त गाव मोहिमेची सर्वोत्कृष्ट अंमलबजावणी होईल म्हणजेच त्या परिक्षेत्रातील एकूण ग्रामपंचायतीच्या 


अशा पोलीस परिक्षेत्राच्या विशष पोलीस महानिरीक्षकांना सन्मानपत्र प्रदान करण्यात येईल. 


३) जिल्हा - राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातून त्या महसुली विभागात असलेल्या जिल्ह्यांपेको 
ज्या जिल्ह्यात महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेची सवोत्कृष्ट अंमलबजावणी होईल म्हणजेच त्या 
जिल्हयातील एकूण ग्रामपंचायतींच्या तुलनेत सदर मोहिमेच्या अंमलबजावणी वर्षात तंटामुक्‍त गावांचा 
टक्केवारी त्या विभातील इतर जिल्ह्यांपेक्षा अधिक असेल अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी ब जिल्हा पोलोस 
अधौक्षकयांना सन्मानपत्र प्रदान करण्यात येईल. 


GutteSir2007/GR Reward for officers 194 


४) तालका - राज्यातील प्रत्येक जिल्हयातून ज्या तालुक्‍यांमध्ये महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेची 
सर्वोत्कृष्ट अंमलबजावणी होईल म्हणजेच त्या तालुक्‍यातील एकूण ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत सदर मोहिमेच्या 
अंमलबजावणी वर्षात तंटामुक्‍त गावांची टक्केवारी त्या जिल्ह्यातील इतर तालुक्‍्यांपेक्षा अधिक असेल अशा 
तालुक्‍याचे तहसीलदार यांना सन्मानपत्र प्रदान करण्यात येईल. 


८) पोलीस स्टेशन - राज्यातील प्रत्येक जिल्हयातील ज्या पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात महात्मा गांधी 
तंटामुक्त tra मोहिमेची सर्वोत्कृष्ट अंमलबजावणी होईल म्हणजेच त्या पोलीस ठाणे परिक्षेत्रातील एकूण 
प्रामपंचायतींच्या तुलनेत सदर मोहिमेच्या अंमलबजावणी वर्षात तंटामुक्‍त गावांची टक्केवारी त्या जिल्ह्यातील 
इतर पोलीस ठाणे परिक्षेत्रांपेक्षा अधिक असेल अशा पोलीस ठाण्याचे प्रमुख यांना सन्मानपत्र प्रदान करण्यात 
येईल. 


2. बरील सन्मानपत्रासाठी पात्र अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची निबड खालील समिती मार्फत करण्यात येईल:- 


१) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) - अध्यक्ष 

२) मा. मंत्री (महसूल) - सदस्य 

३) मा.राज्यमंत्री (गृह) - सदस्य 

४) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य - सदस्य 

५) अपर मुख्य सचिव (गृह) - सदस्य 

६) अपर मुख्य सचिव (महसूल) - सदस्य 

७) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य - सदस्य 

८) प्रधान सचिव (विशेष) गृह विभाग - सदस्य 

९) महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क महासंचालनालय - सदस्य 
१०) उप/सह सचिव, गृह विभाग - सदस्य सचिव 


् प्रस्तुत सन्मानपत्रासाठी पात्र अधिकाऱ्यांची निवड करण्याकरीता आवश्यक सर्व माहिती पोलीस 
महासंचालक. महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे एकत्रितरित्या प्राप्त करुन घेऊन दिनांक १५ जुलैपूर्वी शासनास सादर 
FUT. 


%. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक २००८०५०६१४०५२५००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रि 0८ Pens 
(मा.आ. गुट्टे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रात, 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
सव मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, 

मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्ब सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

सर्व परिक्षेत्रांचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

सर्ब पोलीस अधीक्षक, 

सर्व उपविभागीय अधिकारी (जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत) ; 
सर्व उपविभागीय पालीस अधिकारी (पोलीस अधीक्षक यांचेमार्फत), 
सर्व गटविकास अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत), 
सर्व तहसीलदार (जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत), 

सर्ब पोलीस ठाणे प्रमुख, 

निबड नस्ती (पोल-१५). 


GutteSir2007/GR Reward for officers 19 4 


